जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ 
(बांधकाम) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांच्या 
दि.०१/०१/२०२० रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूचीचे 
शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक'जिपअ-२०२२/प्र.क्र.२११/आस्था-४ ( भाग-१) 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक:- २५ ऑगस्ट, २०२२ 


संदर्भ:- १) शासन परिपत्रक क्रमांकःजिपअ-२०२०/प्र.क्र.१२/आस्था-४ ( भाग-१) ,दिनांक ०९ मार्च, २०२२ 
२) उप आयुकत (आस्थापना), आयुक्त कार्यालय,औरंगाबाद यांचे पत्र क्रमांकर०२२/विजा/आस्था/झेडपीई 
/कावि/५३३, दिनांक ३१-५-२०२२ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ ( बांधकाम ) ( अर्हताप्राप्त ) या संवर्गातील कनिष्ठ 
अभियंत्यांची दिनांक १.१.२०२० ची अंतिम ज्येष्ठता यादी संदर्भ क्र. १ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली 
आहे. 
२. सदर यादीमध्ये श्री.एस.एम.वारकड, कनिष्ठ अभियंता अ.क्र.२४८ यांचा दिव्यांग प्रवर्ग अस्थिव्यंग -क असा 
नमूद करण्यात आला होता. 
३.  श्री.वारकड यांनी ते अस्थिव्यंगासह, कर्णबधीरसुध्दा असल्याचे प्रमाणपत्र सादर केले असल्याने, त्यांचा 
दिव्यांग प्रवर्ग -क ऐवजी दिव्यांग प्रवर्ग-इ असा बदलण्याचे उप आयुकत (आस्थापना ), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, 
औरंगाबाद यांनी संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये शासनास कळविले आहे. 
३. तरी त्यांच्या दिव्यांग प्रवर्गामध्ये, दिव्यांग प्रवर्ग -क ऐवजी " दिव्यांग प्रवर्ग -ई " ( दिव्यांग "अ" ते "ड" मधील 
बहिरेपणा व अंधत्वासह एकापेक्षा जास्त प्रकारचे दिव्यांगत्व) अशी सुधारणा करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०८२५१५१८४९६४२० असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


सोबत :- अनु.क्र.२४८ वरील सुधारित नोंद प्रपत्र Digitally signed by KALU GONYA VALVI 
Date: 2022.08.25 15:24:51 +05'30 


(का. गो. वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२. सर्व विभागीय आयुक्त, 

३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यांना सदरहू ज्येष्ठता सुची शासनाच्या संकेतस्थळावरुन 
उपलब्ध करुन संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या PSSA आणून त्याप्रमाणे पोच विभागीय आयुक्‍तामार्फत शासनास 
सादर करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित 
निवड नस्ती. (ग्रामविकास विभाग/आस्था-४). 


ra 


जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (बांधकाम) संवर्गातील जिल्हा परिषदेतील कनिष्ठ अभियंत्यांची दि. 09.09.2020 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची ( भाग-२) 


oe क नियमित व्यावसायिक 
अ.क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव जन्म दिनांक नियुक्तीचा प्रवर्ग अर्हता परीक्षा शेरा 
परिषद पात्रता दिनात 
दिनांक उत्तीर्ण-सुट 
किल. २ ३ [es] 4 द [ec] ८ ९ 
२४८  श्री.एस.एम.वारकड नांदेड । ०९-०७-१९७४ | बी.टेक | ०१-०९-२०१० अज नाही दिव्यांग प्रवर्ग -इ 


